Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १९- २५ , २०१७/पौष २९- माघ ५, शके १९३८ [ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १० .०० 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही 


१ - ८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - १८ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक उपजि - भू. सं .रप्र - कली - कावि - ८६६- २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र . प्र. अ .- भूसं -रप्र .-कली- कावि-४५२/ २०१६, 
अ- एक - १ (१६३६). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५, २०१७/ पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


दिनांक १८ मे २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-४७-२००९- १० , 

गांव कळंब- १ , तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(३ ) 
हे . आर 


( २) 


२९२ 


० ५१ 


० ४४ 


० 


» 


० 


२९३ 
२९३/ १ 
२९३/ २ 
२९३/ ३ 
२९३/ ४ 
३०० 
३१३ 
३२७ 
३२८ 
३४५ 
३४७ 
३७६ / १ 
३७६/ २ 
३८० 


० 


* 


० 


9 


० 


० 


.. 


० 


० 


० 


३७९ 


० 


० 


० 


० 


३९० 
३८८ / १ 
४१२ / १ 
४१२/ १अ 
४१२/ २ 
४३८ / २ 


१३६ 


० ५५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५, २०१७/ पौष २९-माघ ५, शके १९३८ 


३ 


अनुसूची -एक - चालू 
(२) 


( ३ ) 


हे . आर 


१६६ 


- 


४३८ / ३ 
४३८ / ४ 
४३७ 
४३६ 
४३९ 


४ 


० 


- 


४५३ 


४५४ 


४५५ 


- 


० 


० 


– 


० 


० 


० 


५०३/ १ 
५०३/ २ 
५०४/ ३ 
५०४ / ४ 
५०० / १ 
४९९ 
५०९ / १ 
५०९ / २ 
४९४ 
४९७ 
४९५ 
४९३ / १ 
४९३/ २ 
४८८ 
४८७ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


३३ १३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद नवीन रेल्वे लाईन करिता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 

__ अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ . 


सचिन्द्र प्र . सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९- २५ , २०१७/ पौष २९-माघ ५, शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५६ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ./ भू.सं ./ अ. का .- कावि- १२३४- २०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र. क्र . ७७ / अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीत-तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा) ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झालाच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल ; 

___ परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची, 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७ - २०१५- १६ , 

गांव येरणवाडी , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर संपादित क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


६ पैकी 


००४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९-२५ , २०१७/पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण :- पाक नदी प्रकल्प, ता . वरुडचे पुलाच्या अप्रोच चे बांधकामाकरीता . 


( १) प्रकल्पाचे नांव : - पाक नदी प्रकल्प पुलाच्या अप्रोच चे बांधकामाकरीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - पाक नदी प्रकल्प पुलाच्या अप्रोच चे बांधकामाकरीता . 
(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - पाक नदी प्रकल्प पुलाच्या अप्रोच चे बांधकामाकरीता. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची-चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४-अ महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
( क) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी, अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ५७. 

_ विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - कावि- अ . का - क्र . १-प्र . अ. भू. सं- ६४७ – २०१७ . 

जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांचे पत्र क्रमांक कावि - अका -कक्ष ७ : २-प्र . अ. भू. सं -४०८ - २०१६ दिनांक २५ एप्रिल २०१६ अन्वये विशेष भूसंपादन 
अधिकारी , कंत्राटी क्र . १ ,जिगांव प्रकल्प, बुलडाणा यांचे फाईलवरील भू. सं .प्र .क्र . २० - २००८ - ०९ अडोळ बु ., ता . जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा 
( गावठाण) या प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक अमरावती विभागीय पुरवणी, पृष्ठ ४६ ते ६४ अनुक्रमांक 
९६३ वर दिनांक एप्रिल २८ ते मे ४ , २०१६ , वैशाख ८ - १४ शके १९३८ चे अंकामध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


या करिता 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


घर क्रमांक 


अ . क्र . 


घर क्रमांक 


२५४ 


१४६ 


२४६ 


१४७ 


२५५ 
२५६ 


२५४ 
२५५ 
२५६ 


१४८ 
१४९ 


२४७ 
२४८ 
२४९ 


२५७ 


२५७ 
२५८ 


१५० 


२५८ 


२५० 


अ - एक - २ ( १६३६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ - २५ , २०१७/पौष २९ -माघ ५, शके १९३८ 


२५९ 


शुद्धीपत्र- चालू 
१५१ 
१५२ 


२५९ 
२६० 


२६० 


२५१ 
२५२ 
२५३ 


२६१ 


१५३ 


२६२ 


२६२ 


२५४ 


२६३ 


१५४ 
१५५ / १ 
१५५/ २ 


२६२ 


२६४ 


२६४ 


२५५/ १ 
२५५/ २ 

२५६ 
२५७ 


२६५ 


१५६ 


२६५ 


२६६ 


२६६ 


२६७ 


२६७ 
२६८ 
२६९ 
२७० 


२६८ 
२६९ 


२५८ 
२५९ 
२६० 


१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 


२७० 


२७१ 


२७१ 


२७२ 


२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 


२७३ 
२७४ 
२७५ 


१६५ 


१६६ 


२६६ 


२७६ 


१६७ 


२६७ 


२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 


१६८ 


२६८ 


२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 


१६९ 
१७० 
१७१ 


२६९ 
२७० 
२७१ 
२७२ 


१७२ 


बुलडाणा : 
दिनांक ५ जानेवारी २०१७ . 


( अवाच्य ) , 
विशेष भूसंपादन अधिकारी ,कंत्राटी क्रमांक १, 
जिगांव प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय . 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५८ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक उ.वि .अ तथा भू. सं .- अका.- कावि -१८-२०१७. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वनविभाग , अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११- २०१४ -सीआर- ७७ -ए-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची -एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) 
याबाबत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५ , २०१७/ पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) . 

त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदई भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण - ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

___ परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

___ पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 

__ आणि म्हणून , त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ - ४७- २०१२ - १३ , 

गांव गोवर्धन , तालुका रिसोड , जिल्हा वाशिम . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 
( १) (२) 

हे . आर 


४४४ पैकी 


० १५ 


संपादपाचे प्रयोजन : - मौजे गोवर्धन येथील जमीन मसलापेन मांगूळझनक प्रजिमा ५२ रस्त्याचेबांधकामकरीता. 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण :- मौजे गोवर्धन येथील जमीन मसलापेन मांगूळझनक प्रजिमा ५२ रस्त्याचेबांधकामाकरीता . 

( १) प्रकल्पाचे नांव : - मौजे गोवर्धन येथील जमीन मसलापेन मांगूळझनक प्रजिमा ५२ रस्त्याचेबांधकाम करीता. 
( २) प्रकल्प कामाचा तपशील : - मौजे गोवर्धन येथील जमीन मसलापेन मांगूळझनक प्रजिमा ५२ रस्त्याचेबांधकाम करीता . 
(३ ) समाजाला मिळणारे फायदे : - पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्यामुळे जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण -दोन व प्रकरण -तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
प्राप्त . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ - २५ , २०१७/पौष २९ -माघ ५, शके १९३८ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील : - निरंक . 

टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनींच्या योजनेचे(प्लॅनचे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि . अ तथा भू. सं.- अका.- कावि -२१- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११- २०१४ -सीआर- ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना " 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए झेड ) नुसार] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने 
समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची 
एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम- ११च्या पोट -कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची -पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ). 

त्याअर्थी, आता , सदई कायद्याच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ४ नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदई भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण -४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ -२५ , २०१७/ पौष २९ -माघ ५, शके १९३८ 


९ 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम - ११ च्या पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७- २०१३ - १४ , 

गांव काटा, तालुका वाशिम , जिल्हा वाशिम . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 


( १) 


(२) 


( ३) 


हे . आर 


७७ पैकी 


० ०९ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौजे काटा येथील जमीन खडकी लपायोच्या 

पोहोच रस्त्याचे कामाकरीता . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचेविवरण : - मौजे काटा येथील जमीन खडकी लपायोच्या पोहोच रस्त्याचे कामाकरीता . 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - खडकी लपायो . 


( २ ) प्रकल्प कामाचा तपशील : - खडकी लपायोच्या पोहोच रस्त्याचे कामाकरीता . 


( ३ ) समाजालामिळणारे फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे ३५२ हेक्टर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती-निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीनमधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
प्राप्त . उपकार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग , वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . ५३/ २०१७, दिनांक ०४ -०१- २०१७ नुसार . सबब माहिती- निरंक 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


( १) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब माहिती-निरंक : 
(२) प्रशासनाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनूसार झाली आहे त्याचा तपशिल :- निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनींच्या योजनेचे( लॅनचे)निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल. 


अ- एक -३ (१६३६) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ -२५ , २०१७/ पौष २९ -माघ ५, शके १९३८ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


पाद 


ळण्याचा 


व 


पा 


क्रमांक उ. वि . अ तथा भू. सं .- अका.- कावि- २४- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११- २०१४ -सीआर- ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना " 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए- झेड ) नुसार] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची 
एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम- ११च्या पोट- कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची पाचमध्ये माहिती देणे 


आवश्यक आहे ) . 


त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम -११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहूं भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल ; 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९-२५ , २०१७/पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


११ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचेकलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१४ -१५ , 

गांव कुत्तरडोह , तालुका मालेगांव, जिल्हा वाशिम . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 
( १) ( २) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


४ पैकी 


००२ 
० १५ 


१० पैकी 


एकूण . . 


० १७ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौजे कुत्तरडोह येथील जमीन कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण :- मौजे कुत्तरडोह येथील जमिन कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - कुत्तरडोह लपायो. 


( २) प्रकल्प कामाचा तपशील : - कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 


(३ ) समाजाला फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे ३७९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती-निरंक 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण दोन व प्रकरण तीनमधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
प्राप्त . संदर्भ : - कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग , वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . २०२९ / रेशा/ कुत्तरडोह/ २०१६, दिनांक १६-०७- २०१६ . सबब 
माहिती -निरंक 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


र 


सब 


(१) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही . सबब माहिती-निरंक 
(२) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील : -निरंक 


सा 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनींच्या योजनेचे (प्लॅनचे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५, २०१७/ पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


पाद 


ळण्याचा 


ल 


क्रमांक उ .वि . अ तथा भू. सं .- अका.- कावि - २७- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११- २०१४ -सीआर- ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना " 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए- झेड ) नुसार] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची 
एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल .) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम- ११च्या पोट- कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची पाचमध्ये माहिती देणे 


आवश्यक आहे ) . 


त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम -११ चे पोट - कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहूं भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही : 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल : 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ - २५ , २०१७/ पौष २९- माघ ५, शके १९३८ 


१३ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचेकलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- ४७- २०१४ - १५ , 

__ भूमीचे वर्णन 
गांव वरदरी खु ., तालुका मालेगांव, जिल्हा वाशिम . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) __ ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३६ पैकी 

००५ 
३६ पैकी 

० १२ 
३७ पैकी 
३५ पैकी 

० १२ 


एकूण . . ०४१ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौजे वरदरी येथील जमान कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 

अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण : - मौजे वरदरी येथील जमीन कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - कुत्तरडोह लपायो . 
( २) प्रकल्प कामाचा तपशील :- कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता. 
( ३) समाजिक फायदे :- या प्रकल्पाद्वारे ३७९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक 

अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा :- ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट 
प्राप्त . 

संदर्भ : - कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . २०२९ / रेशा/ कुत्तरडोह / २०१६ , दिनांक १६- ०७ - २०१६ . सबब 
माहिती -निरंक 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
(१ ) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. 

सबब माहिती- निरंक 
( २) प्रशासनाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनूसार झाली आहे त्याचा तपशिल : - निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनींच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


दिनांक ७ जानेवारी, २०१७ . 
अ-एक- ४ (१६३६). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५, २०१७/ पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक अका - भूसं - शुद्धीपत्रक - कावि- ११०३- २०१६ . 

या कार्यालयाचे पत्र क्र . अका- भूसं - कावि - १०१६- २०१६ , दिनांक ०५- १२ - २०१६ अन्वये जमीन एकत्रिकरण योजनेबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक डिसेंबर १५- २१ रोजी पृष्ठ ९३ ते १०० अनुक्रमांक २९७६ वर प्रसिद्ध झालेली 
आहे . सदर अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


च्याऐवजी 


असे वाचावे 


गाव- डव्हा , तालुका-मालेगाव, जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर क्षेत्र 
( १) (२) 

( ३ ) 

हे . आर 
२३ ११७ 

० १५ 


गाव - डव्हा, तालुका-मालेगाव, जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर क्षेत्र 
(१ ) ( २) ( ३ ) 

हे . आर 


२३ 


११७ 


० ०१५ 


च्याऐवजी 


असे वाचावे 


गाव- कुरळा, तालुका -मालेगाव , जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

हे . आर 
१ १५ 

० ५३ 


गाव- कुरळा, तालुका-मालेगाव , जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर क्षेत्र 
(१) (२) 

हे . आर 
१ १५ 

० ०५३ 


च्याऐवजी 


असे वाचावे 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गाव-रेगांव , तालुका-मालेगाव, जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर 
( १ ) (२ ) 

हे . आर 
१३ ५६ 

००३ 


गाव -रेगांव , तालुका-मालेगाव, जि .- वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं / गट नंबर 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर 
१३ ५६ 

० ००३ 


वाशिम : 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१६ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक अका - राजस्व - ४ - कावि- १०७३- २०१६. 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टि . एल . सी .-१०७६-६३९२३- म-६, दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४ ( १ ) वा ) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ - २५ , २०१७/ पौष २९- माघ ५, शके १९३८ 


१५ 


आहेत . त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धी नंतर मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ जिल्ह्याद्वारे दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१६ पासून यवतमाळ जिल्ह्याच्या दिग्रस तालुक्यातील मौजा मोख या गांवाच्या सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या व यवतमाळ जिल्ह्याच्या दिग्रस तालुक्यातील मौजा मोख या नावाने ओळखण्यात येणा- या गावात रुपांतर 
करीत आहे . 


अनुसूची 
एकूण गट नं . 


अ . क्र . 


गांवाचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


रुपांतरीत गावाचे नाव , 
तालका व जिल्हा 


( १) 


(२ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


मौजा मोख 


१ ते १४३ 


१४२२ ०७ 


२ 


नविन गांव नविन पुनर्वसित गांव 


४०९ ९२ 


मौजा मोख नं . १ दिग्रस , यवतमाळ . 


३४ ते ४४ , ५६ ते ६७, ८० , 
८१ , १३२ ते १४३ 


३ 


१०५ 


९७० ८० 


शिल्लक राहणा- या मूळ गावाचा 
तपशील 


यवतमाळ : 
दिनांक ३० डिसेंबर , २०१६ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह, 
जिल्हाधिकारी यवतमाळ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 

BY COLLECTOR 

FINAL NOTIFICATION 
No . AK - REV - 4 - WS- 1073- 2016. 

In exercise of the powers of State Government under the proviso to sub - section ( 1) of Section 4 of 
the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 ( Mah. XLI of 1966) Delegated to me by Govt . Notification 
Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 -63923 -M -6 , Dated 1 - 07 - 1976 and after Previous 
Publications required by sub-section ( 4), I, Sachindra Pratap Singh (I. A. S .) , Collector, Yavatmal District 
with effect from the Dated 31- 12 - 2016 Constitute the Mokha in the Digras taluka of the Yavatmal 
District to be a village to be called as Mokha in the taluka of the said District, having the limits specified 
in the Schedule hereto appended . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Village Name 


TotalGat No . 


Total Area 


New Resettled Village 
Name, Taluka , District 

( 5 ) 


__ (1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


H. A. 


Old Village Mokha 


1 to 143 


1422 07 


New Village Mokha No . 1 


40992 


34 to 44, 56 to 67 , 
80 , 81 , 132 to 143 


40992 _ 


Navanalo.1 Diges 


Mokha No . 1 , Digras , 
Yavatmal. 


Total Balance Area 


105 


970 80 


Yavatmal : 
Dated the 30th December , 2016 . 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector , Yavatmal . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ -२५, २०१७/ पौष २९ -माघ ५ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 

अधीक्षक , सार्वजनिक न्यास नोंदणी , यांजकडून 

चौकशीची जाहीर नोटीस 
( परिशिष्ट XXIIIA ) 


क्रमांक चौ . क्र .- ६५३ / १६ (किरकोळ ). 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक संस्था निबंधक तथा मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , सार्वजनिक न्यास 
नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग, वाशिम यांचेकार्यालयास दिनांक २४ जानेवारी , २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे श्री . मनोहरराव नाईक शिक्षण व 
बहुउद्देशीय संस्था, शहापुर, ता . मंगरुळपीर, जि . वाशिम या संस्थेच्या प्रकरणाचेरेकॉर्डचे आगीत नुकसान झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त 
व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ प्रमाणे श्री . सचिन विनोद चव्हाण , यांनी या न्यासाचे, बदल अर्ज चौ . क्र . ११४८/ ०६, आदेश दिनांक 
१७- ११-२००६, मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन व नियम व नियमावलीच्या प्रतींचे पुनर्गठीत करणेकरिता अर्ज सादर केला आहे . 


सर्व संबंधीत लोकांस या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम हे वर नमूद केलेल्या न्यासाच्या 
संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्डसंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ अन्वये रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी 
व परिशिष्ट - १ चे अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत . तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धी नंतर सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व 
रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कोणाला काही हरकत / आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून ३० दिवसांचे आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर 
केलेल्या रेकॉर्डचे निरिक्षण करुन व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रांसह लेखी आक्षेप 
नोंदवावा. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती/ आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही. तद्नंतर सदर संस्थेचे/न्यासाचे प्राप्त झालेले उपरोक्त 
कागदपत्रे हे मुळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील . ही नोटीस माझ्या सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , 
वाशिम यांच्या शिक्यानिशी आज रोजी दिनांक २६- १२- २०१६ ला दिली . 


वाशिम : 
दिनांक २६ डिसेंबर , २०१६ . 


( अवाच्य ), 

अधीक्षक , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

वाशिम विभाग , वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, यांजकडून 


क्रमांक गावठाण - अधिसुचना -प. नो .-१०५- २०१६. 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३ / प्र.क्र .- १९ / ल - १, दिनांक १८ - ०८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र ./एस .व्ही . सी . आर/ 
४३२२/ स- ४/९४, पुणे दिनांक २२- ०९ - १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम 
करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , मोर्शी यांचे 


अधिनस्त सजा खानापूर मध्ये मौजे उदखेड हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ - २५ , २०१७/ पौष २९- माघ ५, शके १९३८ 


१७ 


त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे उदखेड हे गांव उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , मोर्शी यांचे अधिनस्त सजा खानापूरमध्ये 
नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


अ.क्र . जिल्हा 


शेरा 


परिशिष्ट 
उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, मोर्शी सजा खानापूर, जि. अमरावती मधील गावांचा/ मिळकतींचा तपशील 
कार्यालयाचे नाव सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
(३) 

( ४) 
उप अधीक्षक भूमि खानापूर खानापूर १२३१ उदखेड ५२१ खानापूर खानापूर १२३१ 
अभिलेख, मोर्शी. अंबाडा १४५३ 

अंबाडा 


( ७) 


( १) 
१ 


(२) 
अमरावती 


१४५३ 


खेड 


८०८ 


खेड 


८०८ 


रिद्धपूर 


१२११ 


५६० 


पाळा 
दापोरी 
हिवरखेड 
चिंचोली 
( गवळी ) 


रिद्धपूर 
पाळा 
दापोरी 
हिवरखेड 
चिंचोली 
( गवळी) 


१२११ 
५६० 
५८१ 
१४७७ 


५८१ 
१४७७ 


६४६ 


६४६ 


उदखेड 


५२१ नव्याने सामिल 


एकूण ०८ 


७९६७ १ गांव 


५२१ 


८४८८ 


एकूण ०९ 
गांव 


गांवे 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ जानेवारी २०१७ पासून होणेची आहे. 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसुचना -प. नो .-१०६- २०१६. 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र.क्र .- १९/ ल -१ , दिनांक १८ -०८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र ./ एस. व्ही . सी . आर / 
४३२२/ स-४/ ९४ , पुणे दिनांक २२- ०९- १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम 
करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती 
यांचे अधिनस्त सजा प. भू. शेगांव मध्ये मौजे रहाटगांव विस्तारीत हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 
अ - एक - ५ ( १६३६ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ - २५ , २०१७/पौष २९ -माघ ५, शके १९३८ 


त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे रहाटगांव विस्तारीत हे गांव उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचे अधिनस्त सजा 
प . भू. शेगांव मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख अमरावती सजा प. भू. शेगांव, जि. अमरावती मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ. क्र . जिल्हा कार्यालयाचे नाव सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती ___ शेरा 

( पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १) (२ ) (३ ) ( ४ ) 

( ७) 
१ अमरावती उप अधीक्षक भूमि प. भू. शेगांव २४७० रहाट- १३२२१ प . भू . शेगांव 

२४७० 
अभिलेख, शेगांव शेगांव २०७५ गांव 

शेगांव शेगांव 

२०७५ 
अमरावती . 

विस्तारीत विस्तारीत 

विस्तारीत 
रहाटगांव ६३५ 

रहाटगांव ६३५ 
नांदगांव पेठ १७९४ 

रहाटगांव १३२२१ नव्याने 
विस्तारीत 

समाविष्ट 
अंजनगांव बारी १२७० 

नांदगांव पेठ १७९४ 
म्हसला 

अंजनगांव बारी १२७० 
म्हसला २२६३ 


२२६३ 


एकूण ०७ २३७२८ 


एकूण ०६ १०५०७ १ गांव १३२२१ 
गांवे 


गांवे 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी २०१७ पासून होणेची आहे. 


पुणे : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ . 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. 


